श्री. राहूल म्हात्रे, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेले गट 
विकास अधिकारी, (वर्ग-१) यांची सहसंचालक, 
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुस), मुंबई या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: रुसायो-२०२२/प्र.क्र.२२०/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
४था मजला, मंत्रालय विस्तार, मुंबई yoo 032 
दिनांक: २० डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- (१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः-एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 

कार्यासन-१२, दि.१७.१२.२०१६ 

(२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/ 
कार्यासन-१२, दि.१६.०२.२०१८ 

(३) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई यांचे अ.शा.पत्र 
क्र.राप्रसं/रुसा/२०२१-२२, दि.निरंक 

(8) अवर सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई यांचे पत्र क्र.मविसे- 
१०२२/प्र.क्र.१६१/२०२२/आस्था-३, दि.०३.१०.२०२२ 

(५) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (a), मुंबई यांचे पत्र क्र. 
SPD/RUSA/ २०२२-२३, दि.२०.१०.२०२२ 


शासन आदेठा-: 


राज्य शासनाच्या विविध विभागात/विभागाच्या अधिपत्याखालील मंडळे/महामंडळातील पदांवर 
प्रतिनियुक्तीने नेमणूका करण्याबाबतचे धोरण सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७.१२.२०१६ तसेच 
दि.१६.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये घोषित करण्यात आले आहे. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्याअखत्यारीतील राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान (रुसा), मुंबई या कार्यालयातील ७ व्या वेतन आयोगाच्या 5-२५:७८८००- २०९२०० या वेतन स्तराचे 
“सहसंचालक” हे पद ७ व्या वेतन आयोगाच्या 5-२०: ५६१००-१७७५०० या वेतन स्तरावर अवनत करुन 
सदर 5-२०: ५६१००-१७७५०० या वेतन स्तरावरील पदावर श्री. राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी (वर्ग-१) 
यांची प्रथमत: 3 वर्षांसाठी खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(१) श्री. राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी (वर्ग-१) हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 
होतील त्या तारखेपासून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ज्या तारखेला ते 
आपल्या मूळ शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला त्यांची प्रतिनियुक्‍तीवरील 
सेवा समाप्त होईल. 

(२) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

(३) जर त्यांची प्रतिनियुक्‍तीवरील सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आव्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर Palaces राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली 
पाहिजे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रुसायो-२०२२/प्र.क्र.२२०/विशि-३ 


(४) श्री.राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी(वर्ग-१)यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा STAT SET 


(५ 


२. 


~— 


nan 


~~ 


आहे, अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर 
त्यांना मूळ विभागाकडे परत जाण्याची मुभा राहील. 

ग्राम विकास विभागाने संदर्भीय क्र.(४) येथील दिनांक ०३.१०.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये श्री.राहूल 
म्हात्रे, गट विकास अधिकारी(वर्ग-१) यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य 
प्रकल्प संचालनालयातील सह संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Sa, मुंबई या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यास सहमती दर्शविली असल्याने पत्रान्वये श्री.राहूल म्हात्रे, गट विकास 
अधिकारी यांनाप्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने त्वरीत 
कार्यमुक्त करावे. 

राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांनी 
श्री. राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी(वर्ग-१) यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू करुन घ्यावे व रुजू अहवाल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास तसेच ग्राम विकास विभागास 
पाठवावा. 

राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, (रुसा)मुंबई या कार्यालयातील 
सहसंचालक हे पद श्री. राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी(वर्ग-१) यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या 
कालावधीपर्यंत ७ व्या वेतन आयोगाच्या 5-२०: ५६१००-१७७५०० या वेतन स्तरावर अवनत राहील. 
श्री. राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी यांचा प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी सपंल्यानंतर सदर पद 
आपोआप मूळ वेतन स्तर S-24: ७८८००- २०९२०० वर रुपांतरीत होईल. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून 


टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम ४० (परिशिष्ट दोन) मधील तरतूदीनुसार राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य 
प्रकल्प संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबईव ग्राम विकास विभाग यांनी श्री. राहूल म्हात्रे, 
गट विकास अधिकारी (वर्ग-१) यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 


2. 


सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२०१२२८५६०८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ग्या 


MADHUKARR 
AO BAWISKAR 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. राहूल म्हात्रे, गट विकास अधिकारी (वर्ग-१) 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,यांचेखाजगीसचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग,बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), मुंबई 
उपसचिव (विशि),उच्च व तंत्र शिक्षणविभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
निवड नस्ती (विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


